डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमासाठी 
मंत्रिमंडळ उपसमितीचे गठन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी- २०२२/प्र.क्र.१५/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक -डोंविका-२००९/प्र.क्र.६४/का.१४८३,दि.१८.१.२०१०. 


प्रस्तावना- 


डोंगरी विभागाच्या काही विशिष्ट गरजा असल्याचे आढळून आल्यानुसार डोंगरी विभागाचा 


विकास करण्यासाठी राज्यामध्ये डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील 


डोंगरी विभागाचे क्षेत्र विशिष्ट निकषांच्या आधारे निश्चित करुन त्यांच्या विकासासाठी खास कार्यक्रम 


घेण्याच्या हेतूने शासनाने तत्कालीन मा. मंत्री ग्रामविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर १९८८ मध्ये 


मंत्रीमंडळ उप समिती नेमली होती. सदर समितीच्या शिफारशीनुसार विशिष्ट निकषांच्या आधारे 


डोंगराळ विभागाचे क्षेत्र घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील विविध जिल्हयातील पूर्णगट 


डोंगरी तालुके व उपगट डोंगरी तालुके डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आले 


आहेत. सद्यस्थितीत राज्यातील २२ जिल्हयातील ७६ पूर्णगट डोंगरी तालुके व ३८ उपगट डोंगरी 


तालुके असे डोंगरी विभागाचे क्षेत्र घोषित करण्यात आले असून एकूण ११४ तालुके डोंगरी विभाग 


विकास कार्यक्रमात समाविष्ट आहेत. 


२. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात नव्याने तालुक्यांचा / गावांचा समावेश करण्याबाबत 


सातत्याने लोकप्रतिनिधी तसेच सामान्य नागरीकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. डोंगरी विभागाच्या 


विकासासाठी गठित करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीतील तत्कालीन समिती प्रमुख व सदस्य 


त्या पदावर कार्यरत नसल्याने त्यात बदल करुन नवीन उपसमिती गठित करण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत डोंगरी विभागाचे क्षेत्र निश्चित करुन त्याच्या 


विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे यासाठी मा. मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतराज यांच्या 


अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी- २०२२/प्र.क्र.१५/का-१४८१-अ 


अ.क्र मा. मंत्री महोदयांचे नाव पदनाम 
aa . _ श्री. गिरीष महाजन, मंत्री, ग्राम विकास व पंचायत राज, अध्यक्ष 
वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण 
२. श्री. रविद्र चव्हाण, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक सदस्य 
उपक्रम वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
३. | Hh. उदय सामंत, मंत्री, उद्योग सदस्य 
START देसाई, मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क सदस्य 
५. श्री. अतुल सावे, मंत्री, सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण सदस्य 
६. | a. संजय राठोड, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन सदस्य 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२२७१२०१३८५११६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
BF सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

४. मंत्रीमंडळ उप समितीचे सर्व सदस्य, 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे,नजाशिक,औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर, 

जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/ 

अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/ 

अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

qo, उप आयुक्त, नियोजन, कोकण, पुणे,नाशिक,औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/ 
अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/ 
अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

१२. निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


